कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक या 
संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१४, दि. ०१.०१.२०१५, 
दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ ची अंतिम 
सामायिक जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१६९/तुरुंग-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:-३१ मार्च, २०१८. 


संदर्भ: १) सामान्य प्रशासन एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि.२१.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक क्र. जेएलई-१०१३/प्र.क्र.१६९/तु-१, दि. ३०.०१.२०१७ 
३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा, पुणे यांचे जा.क्र. 
कार्यकारी सजेसू/काउमनि/७१०/२०१७/कक्ष-२/पुणे-१, दि. १८.०१.२०१८. 


- परिपत्रक - 


कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४, दि. 09.09.2094, 
दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची संदर्भाधिन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. त्या जेष्ठतासूचीवर अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे मार्फत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये कोणतेही आक्षेप, हरकती, त्रुटी नसल्याने सदर 
वस्तुस्थिती विचारात घेवून कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४, 
दि. ०१.०१.२०१५, दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ ची अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची आता अंतिम 
करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥8/959॥॥9.9०५७.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०३३११२१४५१७५२९ असा आहे. सदर 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Saguna G Thengil 
DN: c=IN, o=Government Of 
a g U Nn a Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a 


Thengil Sess" 
(स.ग. ठेंगिल) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक: जेएलई-१०१३प्र.क्र.१६९/तुरुंग-१, दिनांक 30 जानेवारी, 2090 चे जोडपत्र- परिशिष्ट- अ 
कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४, ०१.०१.२०१५, ०१.०१.२०१६ व ०१.०१.२०१७ ची अंतिम 
सेवाजेष्ठतासूची. (वेतनश्रेणी-रु.३७४००-६७००० ग्रेड वेतन ८९००) 


भरलेली पदे: ०५- पैकी २ पदावर भा.पो.सेवेतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहे. 


रिक्‍त पदे:- ०० 


अ. | जेष्ठता नाव प्रवर्ग जन्मतारीख । प्रथम नियुक्तीचा नियुक्तीचा मार्ग जेष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक महाराष्ट्र 
क्र. | क्रमांक (gat वया पदावरील | (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक अर्हता लोकसेवा 
तर प्रवर्ग नेमणूकीचा विभागीय परिक्षेव्दारे जेष्ठतेचा आयोगाची 
बदलला दिनांक नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक परीक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास गुणवत्ता क्रमांक व झाल्याचा 
त्याचा परिक्षेचे वर्ष दिनांक 
दिनांक) 

Pa | २ 3 ° षु ६ ४] ८ ९ | 9 | शिळ अ | 
[ 7 श्रीमती स्वाती माधव | खुला ०४.०७.१९६७ । १५.६.१९९५ ससेनि/मळोआ/अधी. । 08.08.2099 | ३१.०७.२०२५ | aU, । १४.०५.१९९७ 
साठे ०९.०९.२०११ । जि.का.वर्ग-२ एम.एस. 

१५.६.१९९५ डब्ल्यू., 
बी.एम. 
सी. 
२ २ श्री. राजेंद्र तानबाजी | इ.मा.व. । २५.०७.१९६० | ०९.०६.१९८६ । ससेनि/तु.अ.श्रेणी-२ ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०१८ । बी.कॉम, | १४.०५.१९९७ 
धामणे ०९.०९.२०११ ।०९.०६.१९८६ एल.एल. 
बी., 
एम.एस. 
डब्ल्यू. 
३ |३ श्री. योगेश दत्तात्रय | खुला ०७.१२.१९६९ | १५.०६.१९९५  । अधिक्षक जि.का. वर्ग-२ | १०.१०.२०१६ ।३१.१२.२०२७ । एम.ए. ।१४.०५.१९९७ 
देसाई १०.१०.२०१६ ।१५.०६.१९९५ 
मंजूर पदे ०५ 


